— Je शि 
** मंत्रालयीन सैवा 
षत र etna es क” 


Se ~ 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग, 
१५ वा मजला, नवीन प्रशासन भवन, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 


दूरध्वनी क्र. :-०२२- २२०२९२८२ Email ID- navnath.pokale@nic.in 
क्रमांक : ठेवियो १०.२३ / प्र.क्र.१७७/२०२३/अर्थ-१  ।दिनांक:०४ डिसेंबर, २०२३ 
ज्ञापन :- 


विषय :- दिवंगत कर्मचाऱ्यांच्या वारसांना ठेव संलग्न विमा योजनेअंतर्गत अनुज्ञेय असलेली 
रक्‍कम अदा करणेबाबत. 


संदर्भ :- १) शासन परिपत्रक क्र. ठेवियो १०.०८/(२४९/२००८)/अर्थ-१, दि. २६.०५.२००८. 
प्रति, 
१) अधीक्षक अभियंता, कोकण पाटबंधारे मंडळ, कुवारबाव, रत्नागिरी 
२) अधीक्षक अभियंता, सांगली पाटबंधारे मंडळ, सांगली 
३) अधीक्षक अभियंता, पुणे पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, पुणे 
४) अधीक्षक अभियंता, कुकडी प्रकल्प मंडळ, पुणे 
५) अधीक्षक अभियंता, गोसीखुर्द प्रकल्प मंडळ, नागपूर 
६) अधीक्षक अभियंता व प्रशासक, लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण, नाशिक 
७) अधीक्षक अभियंता, यांत्रिकी मंडळ(उस), नांदेड 
८) अधीक्षक अभियंता व प्रशासक, लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण, नागपूर 
९) अधीक्षक अभियंता व प्रशासक, लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण, बीड 
१०) अधीक्षक अभियंता, उर्ध्व वर्धा सिंचन मंडळ, अमरावती 
११) अधिक्षक अभियंता, चंद्रपूर पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, चंद्रपूर 
१२) अधीक्षक अभियंता, आधार सामग्री संकलन, नियोजन व जलविज्ञान मंडळ, नाशिक. 
१३) अधीक्षक अभियंता, उत्तर कोकण पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, कळवा, ठाणे 
१४) अधीक्षक अभियंता, उभारणी मंडळ, कोल्हापूर 
१५) अधीक्षक अभियंता, यवतमाळ सिंचन मंडळ, यवतमाळ 
१६) अधीक्षक अभियंता, विदर्भ जलविद्युत व उपसा सिंचन मंडळ, अजनी, नागपूर 


उपरोक्त नियंत्रक अधिकाऱ्यांना कळविण्यात येते की, ठेव संलग्न विमा योजनेसंदर्भात 
विभागाने अवलंबिलेली सुधारित कार्यपध्दत संदर्भाधीन परिपत्रकान्वये निश्चित करण्यात आली 
आहे. या सुधारित कार्यपध्दतीच्या अनुषंगाने प्रस्तावांची पडताळणी करण्यात आली आहे. 
२. सन २०२३-२४ या वित्तीय वर्षासाठी मागणी क्रमांक आय-२ प्रधानशीर्ष २२३५- 
सामाजिक सुरक्षा व कल्याण, ६० - इतर सामाजिक सुरक्षा व कल्याण कार्यक्रम, १०४-ठेव संलग्न 
विमा योजना शासकीय भविष्य निर्वाह निधी (०१)(०१) ठेव संलग्न विमा योजनेनुसार प्रदाने (अनिवार्य) 
(२२३५-०६०५) या लेखाशीर्षाखालील मंजुर अनुदानाच्या तरतूदीतून सोबत जोडलेल्या 
विवरणपत्रातील स्तंभ-४ येथील मृत कर्मचाऱ्यांच्या वारसांना स्तंभ - ८ प्रमाणे एकूण 
रू.१३,८०,०००/- (रक्‍कम रू.तेरा लक्ष ऐंशी हजार फक्त) इतका निधी या ज्ञापनाव्दारे वितरीत 
करण्यात येत आहे. 


शासन ज्ञापन क्रमांकः ठेवियो 90.23 / प्र.क्र.१७७/ 2023 /अर्थ-१ 


३. या ज्ञापनान्वये उपलब्ध करण्यात आलेला निधी कोणत्याही परिस्थितीमध्ये 
दि.१५.०१.२०२४ पुर्वी खर्च करण्यात यावा. विहीत मुदतीमध्ये निधी खर्चकरण्याची जबाबदारी 
संबंधित नियंत्रक अधिकारी यांची राहील. तसेच निधी विहीत मुदतीमध्ये खर्च न झाल्यास सदर 
निधी समर्पित करून त्याबाबतचा योग्य तो खुलासा सादर करण्याची जबाबदारी नियंत्रक अधिकारी 
यांची राहील. 
४. या निधी उपलब्धता प्रमाणपत्रानुसार संबंधित कर्मचाऱ्यांच्या वारसांना वरील रक्‍कम अदा 
करण्याकरिता मंजुरीचे आदेश त्वरीत काढावेत. सदर आदेशाची प्रत शासनास व महालेखापालांच्या 
कार्यालयास पाठवावी. नियंत्रक अधिकाऱ्यांनी वितरीत केलेला निधी तात्काळ आहरित करण्याची 
कार्यवाही करावी. 
५. देयक मंजुरीनंतर देयकाची रक्‍कम, तसेच संबंधितांना रक्‍कम अदा केल्याचा दिनांक 
इत्यादीचा तपशील शासनास त्वरीत कळवावा. आपणांस अशीही विनंती करण्यात येते की, खाली 
नमूद केलेल्या लेखाशीर्षाखाळील खर्च - Ford निष्पत्ती दर्शविणारे प्रमाणपत्र (रेकस्निलिएडान 
स्टेटमेंट) महालेखापालाच्या कार्यालयातून घेऊन शासनास पाठवावे. 
६. यावर होणारा खर्च मागणी क्रमांक - आय- २ खालील २२३५- सामाजिक सुरक्षा व कल्याण, 
६० इतर सामाजिक सुरक्षा व कल्याण कार्यक्रम, १०४ - ठेव संलग्न विमा योजनेनुसार प्रदाने 
(अनिवार्य) (२२३५-०६०५) या लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकावा व त्याखाली संगणकीय वितरण 
प्रणालीव्दारे वितरीत केलेल्या तरतूदीतून भागवावा. 

सदर शासन ज्ञापन महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करून देण्यात येत असून त्याचा संगणक संकेतांक क्रमांक २०२३१२०४१५३६०४३३२७ 
असा आहे. हे ज्ञापन डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by NAVNATH BALU 


NAVNATH "९ 
DN: CN = NAVNATH BALU POKALE, C = 


IN, S = Maharashtra, O = GOVERNMENT 
BA |. U Pp O KA |_ OF MAHARASHTRA, OU = WATER 
RESOURCES DEPARTMENT 


Date: 2023.12.04 15:36:21 +05'30' 


(नवनाथ पोकळे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 


सहपत्र - विवरणपत्र 
प्रत- १) महालेखापाल कार्यालय, मुंबई / नागपूर 

२) अ.मु.स (जसं) यांचे स्वीय सहायक, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
३) सचिव (लाक्षेवि) यांचे स्वीय सहायक, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
४) आंतरवित्त सल्लागार व सहसचिव, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
लेखा कार्यासन, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
अर्थ -१ कार्यासन संग्रहार्थ. 


शं 
& 


ce VT Wwe > 


पृष्ठ २ पैकी २ 


अधीक्षक अभियंता, 
कोकण पाटबंधारे 
मंडळ, कुवारबाव, 
रत्नागिरी 

अधीक्षक अभियंता, 
सांगली पाटबंधारे 
मंडळ, सांगली 


अधीक्षक अभियंता, 
पुणे पाटबंधारे प्रकल्प 
मंडळ, पुणे 


अधीक्षक अभियंता, 
कुकडी प्रकल्प मंडळ, 
पुणे 

अधीक्षक अभियंता, 
गोसीखुर्द प्रकल्प 
मंडळ, नागपूर 


अधीक्षक अभियंता व 


कै.विनायक 
महादेव पागडे 


पाप्रबांविचि/१६ | कु. ओमिका विनायक 
पागडे,मुलगी 
कै.संजय बळवंत शिपाई पाप्रबाविर/२६३ श्रीमती संजना संजय 
पवार पवार,पत्नी 
मजूर 


कै.मारूती म 
यशवंत जाधव 


श्रीमती जिजाबाई विठ्ठल 
कानसकर, पत्नी 


tax पैकाजी 
कवलकर 


प्रशासक, लाभक्षेत्र 
विकास प्राधिकरण, 
नाशिक 


अधीक्षक अभियंता, 
यांत्रिकी मंडळ(उस), 
नांदेड 


अधीक्षक अभियंता व 
प्रशासक,लाभक्षेत्र 
विकास प्राधिकरण, 
नागपूर 

अधीक्षक अभियंता व 
प्रशासक, लाभक्षेत्र 
विकास प्राधिकरण, 
बीड 

अधीक्षक अभियंता, 
उर्ध्व वर्धा सिंचन 
मंडळ, अमरावती 


कै.शिवाजी 
लक्ष्मण शेळके. 


मदतनिस एमडीए २/४१२ ।१.शेख बाबर शोख 
निजाम,मुलगा 
२.रोख नाजीया शोख 
निजाम, मुलगी 
३.सादीया बेगम होख 
निजाम,मुलगी 
के.अरविंद भैय्या चौकोदार एन.आय.डी श्रीमती दुर्गा अरविद 
मोटधरे (एस) 
एन.जी.पी.-१४८ 
कै.बालासाहेब वरिष्ठ लिपिक | बीआरबीएन - श्रीमती पार्वती बालासाहेब 
शं |. 


Bey मुंडे 
कै.नागोराव स्था. अ.सहा बीआरबीएन - श्रीमती हेमलता नागोराव 
वासुदेवराव आडे ५१५०३  आडे,पत्नी 


६०,००० 


सीआयडी- 
सीएच-६५८ 


श्रीमती सुरेखा धिरज 
पाटील,पत्नी 


कै. धिरज कालवा चौकीदार 


शामराव पाटील 


अधिक्षक अभियंता, 
चंद्रपूर पाटबंधारे 
प्रकल्प मंडळ, चंद्रपूर 


1००६३ ।अधीक्षक अभियंता, गेज खलाशी | एचपीडी / ६६ श्रीमती शोभा नारायण 
आधार सामग्री चाबुकस्वार,पत्नी 
संकलन,नियोजन व 
जलविज्ञान 
मंडळ,नाशिक 


loogo late अभियंता, |।के.पांडुरंग वरिष्ठ लिपिक | पीडब्ठलूएमएच- श्रीमती प्रतिभा पांडुरंग 
उत्तर कोकण मंगल्या हिलीम ७२१११ ।हिलीम,पत्नी 


1००५७ 


je 


पाटबंधारे प्रकल्प उप-विभागीय | पीडब्लूएमएच- |श्रीमती शारदा अनिल 


मंडळ, कळवा, ठाणे 


अभियंता ८०७३७ ।गजरे,पत्नी 


10०८० ।अधीक्षक अभियंता, i तांत्रिक मदतनीस | सीडीवन/८८ ।श्रीमती वर्षा विश्वनाथ 
उभारणी मंडळ, रामजी सरपरे सरपरे,पत्नी 
कोल्हापूर 


1०१०१ | अधीक्षक अभियंता, |१.कै.गणपत शिपाई वाय आय डी- श्रीमती रूख्मीनाबाई हरी 
यवतमाळ सिंचन ४४८ नगारे,बहीण 
मंडळ, यवतमाळ 
१५ 


वाय आय डी श्रीमती मेहमुदाबी रोख 


/६२३ मोहम्मद ,पत्नी 


मजूर वाय आय डी / श्रीमती सिधु सुधाकर ६०,००० 
५५१ मोखडकर,पत्नी 
भांडार लिपिक | बीआरबीएन - श्रीमती कुंदा aris ६०,००० 
५३५६८ ।रहांगाडाले,पत्नी 
मजूर वाय आय डी / श्रीमती आझा अंबादास ६०,००० 
६४९ रामटेके,पत्नी 


४६०१०० ।|अधीक्षक अभियंता, ; शाखा अभियंता | पीडब्ळूएमएच- [श्रीमती माया जनार्धन ६०,००० 
४०९७ वविदर्भजलविद्यु व jaan आंबडारे ७८५३३ ।आंबडारे, पत्नी 
उपसा सिंचन मंडळ, 
अजनी, नागपूर 


एकुण रक्‍कम रूपये - तेरा लक्ष ऐशी हजार फक्त 


Digitally signed by NAVNATH BALU POKALE 
NAVNAT H BAL U DN: CN = NAVNATH BALU POKALE, C = IN, S = 
Maharashtra, O = GOVERNMENT OF 
MAHARASHTRA, OU = WATER RESOURCES 
POKALE DEPARTMENT 


Date: 2023.12.04 15:36:42 +05'30' 


q 


( नवनाथ पोकळे ) 
कार्यासन अधिकारी , महाराष्ट्र शासन. 


